समग्र शिक्षा अभियानांतर्गत शिक्षक शिक्षण 
(Teacher Education) या केंद्र पुरस्कृत 
योजनेंतर्गत सन २०२३-२०२४ या वित्तीय 
वर्षासाठी राज्य हिस्सा (General लेखाशीर्ष 
२२०२ आय ६१२ अंतर्गत ०१ वेतन 
उद्दिष्टाखाली माहे मे ते जून २०२३ प्रलंबित 
वेतन, व माहे जुलै, २०२३ नियमित वेतन 
वितरीत करण्यास मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : डायट-२०२३/प्र.क्र.२४ /प्रशिक्षण 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : ३१ जुले, २०२३ 


वाचा- 
१) वित्त विभाग, पत्र क्र. संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र. ३५/अर्थ-४, दि. ६ मे, २०२२ 
२) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र. डायट-२०२३/प्र.क्र.२४/प्रशिक्षण, 
दि. १६ मे, २०२३. 
३) संचालक, राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, पुणे यांचे पत्र 
राशैसंप्रपम/सेवापूर्व/डायट वेतन/२०२३-२४/०२७४१, दि. १६/०६/२०२३ रोजीचे पत्र. 


प्रस्तावना:- 

समग्र शिक्षा अभियानांतर्गत शिक्षक शिक्षण (Teacher Education) ही केंद्र पुरस्कृत (६०:४०) 
योजना आहे. सदर योजनेंतर्गत राज्यातील जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थामधीळ अधिकारी व 
कर्मचाऱ्यांचे वेतन अदा करण्यासाठी राज्य हिस्सा (General) लेखाशीर्ष २२०२ आय ६१२ अंतर्गत ०१ 


रकमेपैकी २० टक्के प्रमाणे रु.९,३३,८९,६००/- इतकी तरतूद संदर्भाधिन क्र. 2 येथील शासन 
निर्णयान्वये वितरीत करण्यात आली आहे. तथापि, सदर रकमेतून माहे मे व जून २०२३ या महिन्यांचे 
वेतन अदा करता न आल्याने संचालक, राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, पुणे यांनी संदर्भ 
क्र. ३ येथील पत्रान्वये माहे मे व जून- २०२३ कालावधीतील प्रलंबित वेतन, माहे जुले ते सप्टेंबर-२०२३ 
या कालावधीतील नियमित वेतन व सातवा वेतन आयोग फरकाचा हप्ता अदा करण्याकरिता एकूण 
रु. २७०४.८७ लक्ष अनुदान वितरीत करण्याची विनंती केली होती. त्यानूसार प्रस्ताव वित्त विभागास 
सादर करण्यात आला असता, वित्त विभागाने सन २०२३-२४ करिता अर्थसंकल्पीत तरतूदीच्या ५० 
टक्के प्रमाणे निधी वितरीत करण्यास मान्यता दिली आहे. संदर्भाधिन क्र. २ येथील शासन निर्णयान्वये 
२० टक्के तरतूद यापूर्वीच वितरीत करण्यात आली आहे. राज्यातील जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण 


शासन निर्णय क्रमांकः डायट-२०२३/प्र.क्र.२४ /प्रशिक्षण 


संस्थामधील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे माहे-मे, जून २०२३ चे प्रलंबित वेतन व माहे-जुले २०२३ चे 
नियमित वेतन अदा करण्यास्तव उर्वरीत ३० Tah प्रमाणे रु. १४,००,८४,४००/- इतकी तरतूद वितरीत 
करण्याच्या अनुषंगाने, वित्त विभागाने दिनांक ६ मे २०२२ रोजीच्या पत्रान्वये दिलेल्या मार्गदर्शनानुसार 
खालीलप्रमाणे शासन निर्णय निर्गमित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णयः- 

समग्र शिक्षा अभियानांतर्गत शिक्षक शिक्षण (Teacher Education) या केंद्र पुरस्कृत (६०:४० 
योजनेंतर्गत राज्यातील जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थामधील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे वेतन अदा 
करण्यासाठी राज्य हिस्सा (General) लेखाशीर्ष २२०२ आय ६१२ अंतर्गत 09 वेतन उद्दिष्टाखाळी सन 
२०२३-२४ करिता अर्थसंकल्पीत रकमेपैकी माहे मे व जून-२०२३ या कालावधीतील प्रलंबित वेतन, 
माहे जुले-२०२३ चे नियमित वेतन अदा करण्याकरिता एकूण रु. १४,००,८४,४०० /- (रुपये चौदा कोटी 
चौ-याएऐंशी हजार चारशे फक्त) इतकी तरतूद वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. उपरोक्त खर्च मागणी क्र. ई-२, २२०२, सर्वसाधारण शिक्षण १०६, शिक्षक आणि इतर सेवा, (००) 
(००) (09) समग्र शिक्षा अभियान (2202 | ६१२) सर्वसाधारण, (राज्य हिस्सा ४० Tah) या 
लेखाशीर्षाखालील मंजूर तरतुदीतून भागविण्यात यावा. 


३. सदर ०१ वेतन या उद्दिष्टाखाळील तरतुद, नियंत्रक अधिकारी म्हणून आयुक्‍त, शिक्षण यांच्या 
अधिनस्त ठेवण्यात येत आहे. सदर खर्च वित्त विभागाच्या दिनांक १२.०४.२०२३ च्या शासन 
परिपत्रकातील तसेच आनुषंगिक परिपत्रकांच्या सूचनांनुसार करण्यात यावा. 


४. वित्त विभागाने दिनांक ६ मे २०२२ च्या पत्रान्वये केलेल्या मार्गदर्शनानुसार सदर 
अधिकारी/कर्मचारी यांच्या वेतनावरील खर्च सुरुवातीला राज्य हिउ््याच्या लेखाशिर्षातर्गत ०१ वेतन 
उद्दीष्टांतर्गत तरतूदीमधून करण्यात येत आहे. तसेच सदर अधिकारी/कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाखाली 
होणाऱ्या कपातीच्या नोंदी जसे GPF, GIS, Income Tax इ.राज्यातील HRMS/IFMIS (सेवार्थ 
प्रणाली) मध्ये ठेवण्यात याव्यात. 


५. खर्चासंबंधीच्या सध्याच्या शासकीय धोरणास अनुसरुन मंजूर आराखड्यानुसार याच वर्षात सदर 
वितरीत निधी खर्च होईल याची दक्षता घ्यावी. तसेच सदर खर्चाचा अहवाल, उपयोगिता प्रमाणपत्र 
इत्यादींची माहिती प्रत्येक महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत राज्य प्रकल्प संचाळक, समग्र शिक्षा व शालेय 
शिक्षण व क्रीडा विभागास आयुक्‍त (शिक्षण) व संचालक, राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, 
महाराष्ट्र, यांनी पाठवावी. 


६. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.६९३/२०२२/व्यय-५, 
दि. २४/०७/२०२३ अन्वये दिलेल्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः डायट-२०२३/प्र.क्र.२४ /प्रशिक्षण 


9. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०७३११८२६५२९३२१ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by TIKARAM WAMAN KARPATE 

T | KA RA M DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=SCHOOL EDUCATION AND SPORTS DEPARTMENT, 
2.5.4.20=340ec5e34f4f31b01be0869a230e89b14739b 

WA M A N 1¢38b24cffOedd0f8088e0c342a, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
serialNumber=9395C596B57A69FE04109B8C8191E73 
89CFF5EDA3FAC16C6F8263BE7FBBD319D, 

KA R Pp AT E cn=TIKARAM WAMAN KARPATE 
Date: 2023.07.31 18:30:04 +05'30' 

(टि.वा.करपते) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य यांचे सचिव. 

२. मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

३. मा. उप मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

४. प्रधान सचिव (शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग ) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

५. आयुक्त (शिक्षण) महाराष्ट्र शासन, पुणे 

६. राज्य प्रकल्प संचालक, समग्र शिक्षा अभियान, चर्नी रोड, मुंबई. 

७. संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

८. संचालक (प्राथमिक) महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

९. संचालक, राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र राज्य,पुणे 

१०.संचाळक (योजना) महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

११.महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र (१/२), मुंबई/नागपूर 

१२.महालेखापाल (लेखा परिक्षा), 9/2, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर. 

१३.सर्व प्राचार्य, जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था (DIET) 

१४.सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

१५.नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१६.वित्त विभाग (व्यय-५/अर्थसंकल्प-८), मंत्रालय, मुंबई. 

१७.अर्थसंकल्प कार्यासन, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांनी मंजूर 
रक्‍कम बी.डी.एस.प्रणाळीवर तात्काळ उपलब्ध करुन द्यावी. 

१८. निवडनस्ती (प्रशिक्षण) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


